प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 

डॉ. ठांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एससीएन-२०१८/प्र.क्र.३५८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १० जानेवारी, २०१९. 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/डॉगंचशावैमना/ 
यंसाख/ जिवायो(२०१८-१९)/४म/११३०२/२०१८, दिनांक : २५.१०.२०१८. 

५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेशिवसं/डॉरऱंचशावैमनां/ 
यंसाख/ जिवायो(२०१८-१९)/४म/२०५४१/२०१८, दिनांक : २४.१२.२०१८ 

६) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र. 
जिनिस/जिवायो/का.१/२०१८-१९/८९३, दिनांक ०७.०५.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड या संस्थेस सन २०१८- 


१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी 


करण्यासाठी रुपये १००.०० लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण 


रुपये ९९,७३,२२०/- (अक्षरी रुपये नव्याण्णव लक्ष त्र्याहत्तर हजार दोनशे वीस फक्‍त) इतक्या रकमेची 


खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या 


अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीएन-२०१८/प्र.क्र.३५८/प्रश्ञा-१ 


प्रशासकीय 


ता एकूण किंमत | मान्यतेची 


यंत्राचे नांव नग किंमत 
किंमत न 
रक्‍कम 


फेकोइमल्सीफिकेठान ल hal al मशीन | ०१ २०,००,००० २०,००,००० २०,००,००० 
विथ व्हिक्ट्रेक्टॉमी मशीन 


लिक्विड ऑक्सिजन ca ०१ | ६६,२५,२२० | ६६,२५,२२० | ६६,२५,२२० 


राईड आन स्क्रबर ड्रायर (बीग) po | €,40,400 €,40,400 €,40,400 


राईड ऑन स्क्रबर ड्रायर | 0१ ४,९७,५०० ४,९७,५०० ४,९७,५०० 
(एसएमएल) 


एकूण ९९,७३,२२० | ९९,७३,२२० 


अटी :- 


., सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 


यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 


संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


., सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, dear उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर daar विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीएन-२०१८/प्र.क्र.३५८/प्रश्ञा-१ 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधीळ तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TaN नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - नागरीव आरोग्यसेवा 
११० - रुग्णालयेव दवाखाने 
(५० (०५) - शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
(४२१० २३११) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीएन-२०१८/प्र.क्र.३५८/प्रश्ञा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११०१८१२०९३५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Medical 
i (1 al Education and Drugs Department, 
डू postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29¢9 
ba5a50897b7b2244d66593f50dd71 
a h a e 3da83860912503, cn=Arun M. 
Dahale 
Date: 2019.01.10 18:21:02 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


